वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या 
जमाती विकास महामंडळामार्फत राबविण्यात 
येणाऱ्या थेट कर्ज योजनेच्या कर्जाची मर्यादा 
रु.२५,०००/- वरुन रु.१,००,०००/- पर्यंत 
वाढविण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक : वनाम -२०२३/प्र.क्र.२५/महामंडळे 
०२ रा मजला, मोती महल,जे.डी. टाटा मार्ग, चर्चगेट, मुंबई -४०००२० 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२३ 


संदर्भ :- १ इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : वनाम - २०२०/प्र.क्र.१३९/ 
महामंडळे, दिनांक १४/०२/२०२२. 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


उपरोक्त संदर्भाधीन दि.१४.०२.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीमधील अट 
क्रमांक ८ :- या योजनेवर होणारा खर्च शासनाने महामंडळासाठी मंजूर केलेल्या भागभांडवलाच्या 
तरतूदीच्या मर्यादेत उपलब्ध असलेल्या भागभांडवळलातून करण्यात यावा या ऐवजी, “अट क्रमांक ०८ :- 
या योजनेवर होणारा खर्च शासनाने महामंडळासाठी मंजूर केलेल्या भागभांडवलाच्या तरतूदीच्या 
मर्यादेत उपलब्ध असलेल्या भागभांडवलातून अन्यथा महामंडळास वितरीत करण्यात आलेल्या 
सहाय्यक अनुदान (वेतनेतर) लेखाशीर्ष क्रमांक (२२२५एफ २६३) अंतर्गत उपलब्ध असलेल्या 
तरतूदीमधुन करण्यात यावा” असे वाचावे. 


२. हे शासन शुध्दिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३०३२४१९१३४०७०३४ असा आहे. हे शासन 
शुध्दिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार वणणन) ITA LOKESH | sz a 


WARULE ०000700 
(नि.लो.वारुळे) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
२. मा.मंत्री (इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः वनाम -२०२३/प्र.क्र.२५/महामंडळे 


३. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण, मंत्रालय, मुंबई 

४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे 

५. व्यवस्थापकीय संचाळक, वसंतराव नाईक विमुक्‍त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ, 
मुंबई 

६. महालेखापाल (ले. व अ. महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई / नागपूर 

७. महालेखापाल (ले. प.) महाराष्ट्र -१ व २, मुंबई / नागपूर 

८. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई / जिल्हा कोषागार अधिकारी मुंबई /ठाणे 

९. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१०.अप्पर कोषागार अधिकारी, कोकण भवन, नवी मुंबई 


पृष्ठ २ पैकी २ 


